सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या 
माध्यमातून वैधानिक अदायगी करताना विविध 
कपातींचे व्यवहार सुलभ होण्यासाठी 
पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व केंद्र पुरस्कृत व 
केंद्र सहाय्यित योजनांसाठी Holding 
Account उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.१४/पदुम-१६, 
दिनांक ०६.०९.२०२१ 
२) केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र क्र.5. ॥(०.१(१३)/२/॥७/२७०/२०२०, 
दिनांक १६.०३.२०२२. 
३) आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र.एफवायपी२२(२३)/तां-१/सीआर-०६/१४६३/२०२२/ 
पसं-६, दिनांक २१.०६.२०२२ 
४) वित्त विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५ (भाग-१)/कोषा प्रशा-४, 
दिनांक २५.०८.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये पशुसंवर्धन विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र 
सहाय्यित योजनांकरिता बँक ऑफ बडोदा या बँकेत SNA FIA यांची बँक खाती उघडण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीच्या माध्यमातून अदायगी करताना विविध कपातींचे व्यवहार सुलभ होण्यासाठी सर्व केंद्र 
पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यित योजनांसाठी Holding Account उघडण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या 
आहेत. त्यानुसार आयुक्‍त Wa यांनी संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार was 
विभागाच्या सर्व केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यित योजनांकरिता Holding Account उघडण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून अदायगी करताना विविध कपातींचे 
व्यवहार सुलभ होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व केंद्र पुरस्कृत व He were योजनांसाठी 
अंमलबजावणी यंत्रणाकरिता जिल्हा स्तरावर बँक ऑफ बडोदा या बँकेमध्ये एक Holding Account 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 


२. सदर Holding Account मधून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या बाहेर चेक अथवा 
इंटरनेट बँकींगच्या द्वारे चलनाची माहिती प्राप्त करुन वैधानिक अदायगी करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर Holding Account हे राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर/शुल्क/अतिरिक्‍्त 
कर/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शुल्क या व्यवहारासाठी वापरण्यात यावे 


४. सदर Holding Account मध्ये अधिकतम चौदा दिवसांसाठी निधी राहील व त्यानंतर सदर निधी 
संबंधित यंत्रणेच्या खात्यांत जमा होईल याचा दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१३१३०५५१३००१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SWAPNALI ARUN CHAVAN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Mahi hi 


2.5.4.20=50635cec7caef92c81 5ed8a336874eaf0788426761b958ed 


8d0acfl db4ef418, 


pseudonym=444743D7B9190EC9697B8F 56A999FB2B2B87 1F05, 
A R U N C H AVA N rialNumber=B8D3DA23FCBE7BO0E267E6CAA 1 2B1DC99B45A9B0B 

73BBEC9E7560D40C354F06D3, ‘SWAPNALI ARUN CHAVAN 

D 


2022.09.13 13:12:44 +05'30' 


(स्वप्नाली चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. प्रादेशिक पक्नुसंवर्धन आयुक्त (सर्व) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र प्ुधन विकास महामंडळ, नागपूर, 
४. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई, 
५. सर्व जिल्हा Mads उपायुक्‍त/जिल्हा wpa अधिकारी, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
८. सहसचिव (पशुसंवर्धन), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 
९. वित्त विभाग (व्यय-२ / अर्थसंकल्प १५/कोषा प्रशा-४) मंत्रालय, मुंबई ३२, 
१०. निवडनस्ती- पदुम-१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


